ळतावरची माशी 


एक गणिती टंतकथा 
लेखिका: ज्युली ग्लास 
क | चित्रे: रिचर्ड वॉल्झ 





ळतावरची माशी 


मराठी अनुवाद: सुश ल मेन्सन 








« शो 
»4*०6 4 अ... 






य 
* हे कक 


ती 






ह द ५ 
शी 
८१७३० र च. ७०९७ ००.०० २५७ ९३ ए४ २७५७०९८ ९७५७. ९७५० चुळ र र. ७७ क्रॉककळश * 


का 
>>. 





र 





विक... रि 


च 


व, । ह... ह 

ची 3९... 

] ही. . | 
। रह 


य शि | स. व. । ... शो 
क. 1... ७ ७ > ७८ ७ ६७ ७. 1. १. ७ ४ 


र 


डू 
क 






न 1 | 5 
र्क क्क 
् रै 
क ब! 0५1 
वी | - - 

“1२५ ॥१ (2 
ला क न 9 
श॑ ी व 

न ण “ 
रि र्‍ ०५ पपा नर क ) 






;' 
। 7". जं 
1 वि 1८. 
ह * 4 क 
क र “ह” > च्छ द 
ह बही”... '. 
ौ 
कळक । ह... क” ज% ३४ ९. जक 3 आ डी .-- कणिक £- ॥ व | कट;,. 
“व्र - ० ७ र्क 
क्रि र” | ध्य, प्रे शवक > 
रि ली फा कू ४“ .. . नन व. २ न | 
वत र हय पत. 0 ् 
ह ब र” क 1 
» द व > ह क रि ११ ह ७1") ि. 
र्‍। ४/892.. क्र ४ र रु व ७ 
त जज री र ८ 1 
१ भन य $ 
।ि 
चि पि गो ी क 
ति. ' . हे ४ ऱ “ 
| र .* म प > रे 
ज्यो “१. 3५५५-५० व 
च क रो र्‍ू 


1 अ 


क्ल 






न ७ 
ह ४>.- 


ही एका अशा माणसाची गोष्ट आहे जो फार 
फार वर्षापूर्वी फ्रान्समध्ये राहात होता. 

तो फ्रेंच माणूस होता, म्हणून त्याचं नाव 
फ्रेंच होतं. त्याचं नाव होतं 
ऐकायला गंमतीदार वाटेल हे नाव तुम्हाला, 
पण फ्रान्समध्ये हे नाव अगदी सामान्य आहे. 


रेने एक तत्वज़ होता. वस्तू अस्तित्वात त्याच्या घरात भरपूर पसारा असे 
का आहेत, यावर तत्वज्ञ विचारचिंतन करतो. 


रेने हा एक महान तत्वज्ञ होता. त्याच्या 
अनेक कल्पना आजही प्रसिद्ध आहेत 


व. () “मी य्य क. 


ज्र रतो, म्हणून 
' अस्तित्वात 






सुरुवातीला ही समस्या लहान होती. पण 
हळूहळू ती वाढत गेली, वाढतच गेली. 





पण रेने महान तत्वमज असला तरी गंमतीशीर गोष्ट म्हणजे | रेनेला ही जाणीवच 
त्याला एक समस्या होती. नव्हती की त्यातला काही समस्या आहे. 





त्याला त्याच्या वस्तू सापडेनाश्या झाल्या. त्याचं ताऱ्यांची माहिती 
- देणारं पुस्तक 











.. ह 


ह”) ७ त्याची शाईची बाटली 


शै 
भे 






बरे 


कठे समस्या रेनेच्या लक्षात आली. 


तेव्हा 





त्याला त्याचा कोट, त्याची हॅट 
आणि घराचं दार सापडायला थोडा 
वेळ लागला. 








“ही समस्या सुटली पाहिजे!” रेने स्वत:शीच 
बडबडू लागला. 
थोडा फेरफटका मारू आणि या समस्येचं उत्तर 


शोधायचा प्रयत्न करू, असं त्याने ठरवलं. 


३ कशे 


&. ४३ कि क... कजा. शे जेल > क आली 


ी हि 
गक... .....'" 
॥ 022९ 


रि 
क ७ ७३ 
वि शं क 


वं री 1 शर 
क गि र कष्टी, णि ् «” डक क - हित. शि 
वी ; ऱ | 
० “ ति."७.०७७५.॥५”/५० ८८०७ > 
१०-०० ००० 


रेने ताजा पाव आणायल्रा 
त्याच्या आवडत्या बेकरीत गेला. 


> “ल ५ अ चनक 














2 अया 
ढा 


आक 
“२7 > 


1002 


५७८५०६”, 


मग तो विचारचिंतन करण्यास त्याच्या 
आवडत्या ठिकाणाकडे, सीन नटदीकाठाकडे, 
चालू लागला. 


थोड्या वेळाने रात्र झाली. रेने अद्याप 
विचारच करत होता. तो त्याच्या विचारांत 
एवढा गठून गेला की आपण कुठे चाललोय 





हे त्याला दिसलंच नाही. 





। ,१टँ&. न. आल. 44% 1३. 





चालता चालता रेने पाव खाऊ लागला. 


नदीतल्या पाण्याकडे बघत बघत तो विचार 
करू लागला - आपल्या वस्तू लगेच 
सापडाव्यात यासाठी काय करता येईल? 





कि र कि 
७ क... 


रेने देकार्त थेट सीन नदीत जाऊन पडला. 





व 


॥. ४४. ४%0०70”. भर!" (४ 


->* 








रेने घराकडे चालू लागला. घरी पोहोचेपर्यंत 
त्याला सर्दी झाली. तो शिंक लागला. 





रेनेला कुणीतरी पाण्याबाहेर काढलं. तो 
चिंब भिजला होता, थंडगार पडला होता. बिछान्यात पडल्यावर त्याला गाढ झोप लागली. 
त्याचा पाव ओला आणि मऊ झाला होता. 


पुढल्या दिवशी सकाळीही रेमेचं नाक 


सर्दीने वाहात होतं. त्यातच त्यात्रा त्याचा 
रुमाल सापडला नाही. त्याला आग जाळण्यासाठी लाकडंही 


सापडली नाहीत. 





त्याला त्याची घोंगडीही 
' सापडली नाही. हीत, १ ५ 








क; त्याला त्याचा ओला झालेला पावसुद्धा 
सापडला नाही. एव्हाना तो सुकला असावा. 


दुःखी मनाने रेने बिछान्यात पडला आणि 
छताकडे एकटक पाहू लागला. त्याच्या पसारा 
असलेल्या घरात फक्त छत हीच एक पसारा 
नसलेली जागा होती. 


आपण पसारा झालेल्या जमिनीऐवजी या 





छतावरच राहायला हवं, असं रेनेला वाटू 


| लागलं. 





त्याचवेळी, त्याने छतावर बसलेली एक माशी 
बघितली. माशी उडून एका कोपऱ्यात गेली. 


मग पुन्हा उडून ती दुसऱ्या कोपऱ्यात गेली. 
मग ती खात्री येऊन रेनेच्या पायाच्या 
अंगठयावर बसली. 

शेवटी ती रेनेच्या डोक्यावर जाऊन बसली. 





रेने विचार करू त्रागलरा, माशी एकाच जागेवर 
पुन्हा पुन्हा बसत नाही! आपल्याला हे विलक्षण 
वाटणार नाही, पण रेने ठरला तत्वज्ञ! साध्याशा 
गोष्टींच चिंतन करत बसायची सवय होती त्याला! 

“माशी कुठेकुठे बसते, याची नोंद करायला हवी. 
म्हणजे, ती एकाच जागी कितीवेळा बसते, हे कळू 
शकेल,” त्याच्या मनात आलं. 


“पण हे कसं करायच?” 





रेने चिंतनात गठून गेला. अचानक, त्याला 
न्य एक भन्नाट कल्पना सुचली. एवढी भन्नाट की 
४ तो बिछान्यातून उडी मारून नाचू लागला. 







* माशी छतावर कुठेकुठे बसली याची अचूक 
"9, (यी 1 नोंद कशी करायची, हे त्याला उमगलं. 


4) र । रेनेने आगीतून कोळश्याचा एक तुकडा घेतला. 
*% ७४ उग खुर्चीवर चढून तो छतावर रेघोट्या काठू 
3 र 9 /// लागला. (तुम्ही घरी असं अजिबात करू नका. 

ईं तुमच्या आईवडिलांना आवडणार नाही ते). 


रेनेने आधी उत्तरेकडच्या भिंतीपासून 
दक्षिणेकडच्या भिंतीपर्यंत छतावर रेघोट्या 
काढल्या. 





मग त्याने एका बाजुकडून दुसऱ्या 
बाजुपर्यंत रेघोट्या काढल्या. 





४ ममग त्याने दोन्ही 
जं भिंतिंच्यामध्ये काढलेल्या या 


रेघोट्यांना क्रमांक दिले. एवढं 


रेनेने छताकडे उडालेली माशी बघितली. ती | 
छतावर बसली तेव्हा त्याने तिच्या स्थानापर्यंत 
असलेल्या रेघोटया मोजल्या. त्याने रेघोट्यांची 
संख्या लिहिली: 2. 

मग त्याने माशीच्या स्थानापर्यंत खालून वर धि 
किती रेघोट्या आहेत, ते मोजले. त्याने रेघोट्यांची 


५ 





ड़ 
संख्या नोंदवली: 5. 
2 आणि 5 या संख्यांनी त्यात्रा माशीचं नेमकं ८ 
स्थान सांगितलं! | 
2 आणि 5 या संख्यांना कॉर्मिनेट्स 
(सहनिर्देशक) म्हणतात. वि 





पतो. 





रेनेने माशीचं निरीक्षण करण्यात आणि 
सोबतच शिकण्यात संपूर्ण सकाळ घालवल्री. 


तुम्ही त्याला भेटायला गेलात तर तो 


म्हणेल, “माशी डावीकडून _____ 


12221 


सहाव्या आणि 

खालून तिसऱ्या 

रेषांवर 

आहे (6,3).” 

किवा “माशी 
डावीकडून चोंथ्या 
आणि खालून सातव्या 
रेषांवर आहे (4,7).” 

किवा “माशी 
डावीकडून आठव्या 
आणि खालून पहिल्या 
रेषांवर आहे (8,1).” 


व 
भू 
ग 


2. की. ही 0 8. 


जी > ही. "६000 कयी 


' 
छं 


छतावरच्या प्रत्येक स्थानाचे आपले स्वत:चे 
सहनिर्देशक होते... 





माशीचे सहनिर्देशक सतत नोंदवत राहिल्यामुळे 
रेनेच्या मनात दुसरी एक विलक्षण कल्पना चमकून 
गेली. 


आपण या माशीचा जसा माग काढतोय तसंच 
आपल्या वस्तुंचाही माग काढू शकतो! ते यापेक्षाही 
सोपं काम आहे, कारण हॅट काही माशीसारखं 
आपलं स्थान बदलणार नाही. 


रेने रंग मागायला आपल्या शेजाऱ्याकडे 
. गेला. काय नशीब! त्याचा शेजारी चक्क 
८7 चित्रकार होता! 


व्रि 
रि 





२१ ४ 9 
- मदे »” १: ““ 


रेनेने पुन्हा बिछान्यातून उडी मारली. त्याने 


सगळ सामान स्वयंपाकघरात ढकल्रलं. 


आता त्याच्या खोलीतली जमीन छताइतकीच 
मोकळीढाकळी झाली. पण साध्या कोळश्याने 
त्या जमिनीवर रेघोट्या काढता येत नव्हत्या, 
कारण त्या रेघोट्या लगेच नाहीश्या होत. 










रेनेने आणि चित्रकाराने ओले रंग वापरून 
रेनेच्या घरातल्या जमिनीवर आडव्या-उभ्या 


शि 


रेघोट्या काढल्या. 







ते घरी परतेपर्यंत, रेघोट्यांचे रंग सुकत्रे 
होते. चित्रकाराने रेनेला त्याच्या वस्तू रेघांवर 


ठेवायला मटत केली 


मग दोघे पाव आणायला बेकरीत गेले 






त्यांनी रेनेची हॅट, त्याचं ताऱ्यांची माहिती देणारं 


ह 


| पुस्तक, त्याची पिसाची लेखणी, जुने बूट, वयाच्या 


य 
- > 


“ 
>. 


१ १ 
३ अह 


न 





ल कि 
“शश 
"द 








दहाव्या वर्षीचे हस्तलिखित वृत्तपत्र आणि इतर 
8 अनेक वस्तू शोधल्या. या वस्तू कठे आहेत ते 
3७९ रेनेला आठवत नव्हतं. रेनेने एका तक्त्यात त्या 


वि 
4 य 


. सगळ्या वस्तुंची नवी स्थानं काळजीपूर्वक नोंदवली. 


ह, 


१००15  *“॥,१ 
५5162९, 5006९ ५५ 

। (50105 5, 8 
ये €6,7 ८६ 
ठ०ठ0२७1- 3... 


0 द ऱ्य ही! वी । नेट का कळ ” 


)६७॥.॥॥/1॥७ ७6.५ 
क 


॥ (॥॥७४६१५ ४० 
1/४५८ ।८& ज्म 
८1४0 
८४६६५5८ 


हः 


अ... ब **>> र 
70100”7205 


७०५६००७५७०, 





शि 


"११५४००७ “बॅ 







यानंतर रेनेच्या घरात कधीच 
पसारा झाला नाही. 
क्वचित झाला असेलही कधी! 


। 
क. ४ 
बक. 0 


४७७» -- > पी. 4 सक “९. 


 आवडाच 
* ५... 
वो 


>>क 


रेनेची ही पद्धत लवकरच साऱ्या जगात 
पसरली. या पद्धतीला कार्टेसियन कार्मिनेट 
सिस्टम (काटॅशियन सहनिर्वेश पद्धती) असं 
म्हटलं जाऊ लागलं. (कार्टेसियन हा शब्द रेनेचं 
आडनाव देकार्त यावरून आला आहे). 

आजही लोक कार्टेशियन सहनिर्देश पद्धतीचा 
वापर निरनिराळ्या प्रकारे ह.” 
करतात. री 





कक... 








लेखकाचं मनोगत 
असो, रेने देका्त कदाचित गबाळा नसेल. 
कदाचित तो खरोखरच सीन नदीत पडला 
नसेल किवा त्याने आपल्या छतावर रेघोट्या 


काढल्या नसतील. रेने देकार्तने कार्टेसियन 
पद्धत कशी शोधली, हे कुणाला ज्ञात नसलं 
तरी रेने देकार्तने कार्टेसियन कॉर्डिनेट सिस्टम 


खूप लोकप्रिय केली, ही वस्तुस्थिती आहे. 


आणि तो एक उत्तम तत्वज्ञसुद्धा होता. 


